सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग 
व जलजन्य रोग), पुणे-१ कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णालय संकूल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: 93 ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा: 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.०६/०८/२००७. (सुधारीत आकृतीबंध) 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आ-५ 
दि.२३.०९.२०२२. 

३ वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२३ व 
दि.०६.०९.२०२३ 

४) संचालक,आरोग्य सेवा, संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे-२/५५-क/१५अस्थायीपदे/ 
लेखाशिर्ष ३४२/७४५२-५६/२०२३ दि.२२.०६.२०२३. 


प्रस्तावना : 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत 
आकृतीबंधातील मंजूर पदे आहेत. सदर १५ अस्थायी पदे वित्त विभागाच्या सहमतीने सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५, दिनांक २६.०४.२०२३ 
अन्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सदर 
मुदत दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आली असल्याने, सदरहू १५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने 
आवरऱ्यक असल्याने, सदर १५ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे-१ कार्यालयातील १५ अस्थाई पदांचा तपशिल 


कार पदनिमितीच्या शासन निर्णयाचा पदांची | ६ व्या वेतन आयोगानुसार 
क्र. कि पदनाम 
क्र.व दि. संख्या वेतनश्रेणी (रुपये) 
शा.नि., न.वि.सा.आ. व गृ.नि.वि. पीबी-२ (९३००-३४८००) + 
हि ; अधिक्षक (गट-क) षि 
क्र.पीएचडी-२०६०/ १५६२६/ड, ) ग्रेड पे रु.४३०० 
.३०/३/१ -एस 2 ग्रेड 
: दि.३०/३/१९६२ a , | १-एस (४४४०-७४४० + ग्रे 
पे रु.१३०० 
डु शा.नि., न.वि.सा.आ. व गृ.नि.वि. कनिष्ठ लिपिक षि पीबी-१ (५२००-२०२००) + 
क्र.पीएचडी-२०६४/डी, (गट-क) ग्रेड पे रु.१९०० 
ह दि.१६/२/१९६५ वरिष्ठ लिपिक हि पीबी-१ (५२००-२०२००) + 
(गट-क) ग्रेड पे रु.२४०० 
i शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ सहायक अधिक्षक व पीबी-२ (९३००-३४८००) + 
ी ६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ (गट-क) ग्रेड पे रु.४२०० 
6 झा.नि., सा.आ.वि., क्र.सीडीपी । वाहन चालक (गट- षि पीबी-१ (५२००-२०२००) + 
१०५७, दि.६/११/१९५८ ) ग्रेड पेरु.१९०० 
शा.नि., सा.आ.वि., क्र.एचडब्ल्यूटी 
१०८६/डी, दि.१५/९/१९६० व कनिष्ठ लिपिक पीबी-१ (५२००-२०२००) + 
७ aan त डार - 5 म 
क्र.एसएळओ १३६७/जे, (गट- ग्रेड पे रु.१९०० 
दि.२३/७/१९५८ 
; प्रशासकीय षि पीबी-२ (९३००-३४८००) + 
अधिकारी (गट-ब) ग्रेड पे रु.४४०० 
पीबी-२ (९३००-३४८००) + 
अधिक्षक (गट-क) षि 
: et ग्रेड पे रु.४३०० 
शा.नि., न.वि.सा.आ.वि. कनिष्ठ लिपिक पीबी-१ (५२००-२०२००) + 
शं क ~~ व Ee ब 
क्र.डीएमई-१०७६/६२३९, पीच-१२, (गट- ग्रेड पे रु.१९०० 
दि.१/११/१९७ सहायक अधिक्षक 
= Sear न पीबी-२ (९३००-३४८००) + 
a q ( (गट- > व 
क ग्रेड पे रु.४२०० 
क) 
वरिष्ठ लिपिक पीबी-१ (५२००-२०२००) -- 
१२ क) २ न 
(गट-क) ग्रेड पे रु.२४०० 
मा शा.नि., क्र.एमएमई/३८६९/ वरिष्ठ लिपिक अ | पीबी-१ (५२००-२०२००) + 
६१०९८/बी, दि.४/८/१९७२ (गट-क) ग्रेड पे रु.२४०० 
एकूण- १५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 


३. वरील पदांवरील खर्च पुढे नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करीता मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक १ :आर 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 

००१(१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे कार्यालय 
सांकेतांक २२१० ०३४२ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व ०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१२१४४८२१५०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by SUNIL HARIDAS 


DHENGALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


LH A R | A 2.5.4.20=eaf0a3a2ecc0f8d6b1a823821ae00 
936c4a3290c1bbd85ad7d6a9b64dc0f5392, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=476598C1AEEC16697909C9 


L F N A [ F 4B2AEDA820B6E3BOFF63279B5B31612103 
BBEAA15A, cn=SUNIL HARIDAS DHENGALE 
Date: 2023.10.13 11:33:57 +05'30" 


(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय, मुंबई/पुणे. 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 

५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ART), पुणे. 

६) लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
९) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 


१०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (आ-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


